आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत 
उभारावयाच्या सहकारी सूतगिरण्यांना शासकीय 
भागभांडवल मंजूर करण्याबाबत- 

चोपडा तालुका MAHL सहकारी सूतगिरणी मर्या., 
तालुका चोपडा, जिल्हा जळगांव. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - शाभाभा-१११७/प्र.क्र.४/टेक्स-१ (ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय ( विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ मार्च, २०१८. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय,स.,प. व व. विभाग,क्र. सूतगि-२१९३/प्र.क्र.१८३/टेक्स-१, 
दिनांक ११.८.१९९३ . 
२. शासन निर्णय, स.,प. व व. विभाग, क्र. सूतगि- ११९७/प्र. क्र.१९३/टेक्स-१, 
दिनांक २४.३.१९९९ . 
३. शासन निर्णय, स.,प. व व. विभाग, क्र. धोरण-३३१५/ प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (अ), 
दि. ११ जानेवारी, २०१७. 
४. शासन निर्णय, स.,प. व व. विभाग, क्र. सूतगि-१११२/ प्र.क्र.१०१(भाग-२)टेक्स-१ (ब), 
दि. २८ फेब्रुवारी, २०१३. 
५. शासन निर्णय, स.,प. व व. विभाग, क्र. सूतगि-१२१३/ प्र.क्र.८२/टेक्स-१ (ब), 
दि. २५ नोव्हेंबर, २०१३. 
प्रस्तावना :- 


आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत उभारावयाच्या व शासकीय अर्थसहाय्यासाठी 
निवडलेल्या सहकारी सूतगिरण्यांनी शासनाकडे सादर केलेल्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी 
कर्जे व भागभांडवलाचे प्रमाण १:१ ठेवून सभासद भागभांडवलाच्या १:९ प्रमाणात शासकीय 
भागभांडवल देण्यासाठी शासनाने मान्यता दिलेली आहे. या सूतगिरण्यांनी शासनास सादर केलेल्या 
प्रकल्प अहवालाच्या अनुषंगाने प्रकल्प उभारणीच्या कामात केलेली प्रगती लक्षात घेऊन तसेच 
आतापर्यंत सभासदांकडून जमा केलेले भाग भांडवल लक्षात घेऊन, चोपडा तालुका शेतकरी 
सहकारी सूतगिरणी मर्या., तालुका चोपडा, जिल्हा जळगांव या सूतगिरणीस सन २०१७-२०१८ या 
आर्थिक वर्षात शासकीय भागभांडवल उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

चोपडा तालुका शोतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., तालुका चोपडा, जिल्हा जळगांव या 
सूतगिरणीच्या रु.६१००.०० लाख इतक्या प्रकल्प अहवाल किंमतीस दि. 24.99.2093 च्या शासन 
निर्णयान्वये शासनाने मंजूरी दिलेली आहे. सदर सूतगिरणीने रु. २९१.६३ लाख (कमाल मर्यादा 
रु. ३०५ लाख) इतके सभासद भागभांडवल जमा केले असून त्यानुसार रु. २६२४.६७ लाख इतके 
शासकीय भागभांडवल गिरणीस अनुज्ञेय ठरते. त्यापैकी आतापर्यंत सदर सूतगिरणीस रु. २१७१.६१ 
लाख इतके शासकीय भागभांडवल एकूण ७ हप्त्यांमध्ये यापूर्वीच वितरीत केलेले आहे. त्याबाबतचे 
विवरणपत्र “अ” सोबत जोडले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.४/टेक्स-१ (ब) 


२. खुल्या प्रवर्गातील सहकारी सूतगिरण्यांना शासकीय भाग भांडवल मंजूर करण्यासाठी सन 
२०१७-२०१८ या वर्षासाठी रु. ५२,००,००,०००/- (रु. बावन्न कोटी फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पित 
करण्यात आला आहे. सुधारित अंदाजान्वये रु. ४१,६०,००,०००/- इतका निधी प्राप्त झाला आहे. 
त्यापैकी आतापर्यंत रु. १८,७०,०४,०००/- इतका निधी खर्च झाला आहे व रु. २२,८९,९६,०००/- 
इतका निधी शिल्लक आहे. सदर निधीपैकी चोपडा तालुका शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., 
तालुका चोपडा, जिल्हा जळगांव या FARRAR रु. ४,५३,०६,०००/- (अक्षरी रु. चार कोटी त्रेपन्न 
लाख सहा हजार फक्त) इतकी रक्‍कम शासकीय भाग भांडवल म्हणून मशिनरी खरेदीकरीता तसेच, 
प्रकल्प अहवालातील अनुज्ञेय तरतुदीपेक्षा त्या त्या बाबीवर होणारा जास्तीचा खर्च गिरणी 
स्वनिधीतून करील या अटीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. सदर शासकीय भागभांडवल झासन निर्णय, सहकार J gala विभाग, क्र. सूतगि- 
२१९३/प्र.क्र.१८३/टेक्स-१, दिनांक ११.८.१९९३ व शासन निर्णय क्र. सूतगि-११९७/ प्र.क्र.१९३/ 
टेक्स-१,दि. २४.३.१९९९ मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्ती (अट H.4 वगळून) तसेच शासकीय भाग 
भांडवलासंदर्भात शासनाने भविष्यात आणखी काही अटी व शर्ती निश्चित केल्यास अशा अतिरिक्त 
अटी व शर्ती सदर सूतगिरणीस लागू राहतील या मुद्दयाच्या अधीन राहून तसेच खाली नमूद केलेल्या 
अतिरिक्त अटींच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे :- 

१) प्रस्तुत सूतगिरणीकडून, शासन निर्णय, स., प. व व. विभाग, क्र. सूतगि-२१९३/ 
प्र.क्र.१८३/टेक्स-१, दिनांक ११.८.१९९३ व शासन निर्णय, दिनांक २४.३.१९९९ मधील अटी व शतींचे 

(अट क्र.५ वगळून) पालन होत आहे याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग यांनी खात्री करावी. 


२) शासकीय भागभांडवलाच्या वसुळीबाबतच्या शासन निर्णय, दि. २४.३.१९९९ मधील अ. 
क्र. ५ येथील अटीमध्ये शा. नि., क्र. सूतगि-३३१६/प्र.क्र.८१/टेक्स-१अ, दि. १०.७.२०१७ अन्वये 
पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे -- सूतगिरणीने भागभांडवलाचा पहिला हप्ता 
स्विकारल्यानंतर ५ वर्षांनी किंवा सूतगिरणी सुरु झाल्यानंतर ३ वर्षांनी यापैकी जे आधी घडेल 
तेव्हापासून उचल केलेल्या भागभांडवलाची परतफेड १/१५ प्रमाणे सुरु करण्यात येईल आणि असे 
न केल्यास त्यावर दरसाल दर शेकडा १२% प्रमाणे व्याज आकारण्यात येईल. सदर अटीच्या 
अनुषंगाने प्रस्तुत सूतगिरणीकडून, परतफेडीस पात्र ठरलेल्या शासकीय भागभांडवलाची 
काटेकोरपणे वसुली करण्याच्या सूचना संचालक वदस््रोद्योग, नागपूर यांना देण्यात येत आहेत. तसेच 


परतफेडीस पात्र ठरलेल्या शासकीय भागभांडवलाच्या वसुलीचा वार्षिक हप्ता भरणा केल्याशिवाय 
प्रस्तुत सूतगिरणीस संबंधित बँक खात्यातून कोणताही व्यवहार करता येणार नाही याबाबत 
संचालक वस्त्रोद्योग यांनी नियंत्रण ठेवून तशा सूचना संबंधित बँकेस द्याव्यात. 

३) सदर सूतगिरणीच्या कामकाजावर व प्रकल्प उभारणीवर लक्ष देऊन त्याबाबतच्या प्रगतीचा 
तिमाही अहवाल संचालक वस्त्रोद्योग यांनी विहित विवरणपत्रात शासनास सादर करावा. 

४) प्रस्तुत गिरणी संदर्भात शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार वसुलीबाबत काटेकोरपणे 
कार्यवाही संचालक वस्त्रोद्योग यांनी करावी . 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.४/टेक्स-१ (ब) 


५) संचालक वस्त्रोद्योग यांनी पुढील ३ महिन्यांत सदर सूतगिरणीच्या विद्यमान संचाळक 
मंडळाकडून, प्रस्तुत शासन निर्णयाद्वारे वितरीत होणा-या रु. ४,५३,०६,०००/- इतक्या रकमेच्या 
२०% इतक्या वैयक्तिक मत्तेचे तारण मिळवावे. जोपर्यंत असे वैयक्तिक तारण प्राप्त होणार नाही, 
तोपर्यंत प्रस्तुत वितरीत रक्‍कम गिरणीस खर्च करता येणार नाही तसेच तोपर्यंत या आदेशाद्वारे मंजूर 
केलेल्या रकमेवर सूतगिरणीस अधिकर्ष (overdraft) काठून रक्‍कम खर्च करता येणार नाही असे बंधन 
संचालक वस्त्रोद्योग यांनी संबंधित बँकेवर घालावे. याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग यांनी काटेकोरपणे व 
तातडीने कार्यवाही करावी. 

६) प्रस्तुत सूतगिरणीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक झाल्यास, नवनियुक्त संचालक 
मंडळास ३ महिन्यांच्या आत वैयक्तिक मालमत्तेचे तारण द्यावे लागेल. नवनियुक्‍त संचालक मंडळाने 
असे तारण दिल्यानंतरच पूर्वीच्या संचालक मंडळाचे वैयक्तिक तारण मुक्‍त करण्यात येईल अशी 
सुधारणा संस्थेच्या Bye-Laws मध्ये करण्याची कार्यवाही संचालक वदस््रोद्योग यांनी करावी. 

७) सूतगिरणीच्या प्रकल्पास मान्यता दिल्यानंतर प्रकल्पाच्या Financial Closer चा पुरावा 
शासनास सादर केल्याशिवाय शासनाचा हिस्सा देता येणार नाही . त्यामुळे त्याबाबतची खात्री 
GUSH THAI यांनी करुन घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करावी. 

८) प्रस्तुत सूतगिरणीकडे बँकेत जमा असलेल्या निधीचे नियोजन करुन कार्यक्षमतेने विनियोग 
करीत असल्याची खात्री संचालक TAIT यांनी करावी. 

९) प्रस्तुत सूतगिरणीने कर्जाची उचल करुन त्याचा विनियोग प्रकल्प उभारणीसाठी करुन 
लवकर प्रकल्प पूर्ण करावा. याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग यांनी नियंत्रण ठेवावे. 

१०) प्रकल्प अहवालातील अनुज्ञेय तरतुदीपेक्षा त्या त्या बाबीवर होणारा जास्तीचा खर्च गिरणी 
स्वनिधीतून करील या अटीवर सदरचे शासकीय भागभांडवल फक्त मशिनरीसाठी मंजूर करण्यात येत 
आहे याबाबत Gash TAIT यांनी तशी कार्यवाही करावी. 

११) सदर सहकारी सूतगिरण्यांच्या खरेदीबाबत खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS 
द्वारे अदा करावी. निविदेमध्ये विवक्षित तरतूद असल्याशिवाय पुरवठादारास अग्रीम अदा करण्यात 
येऊ नये याबबात संचालक वस्त्रोद्योग यांनी खात्री करावी. 

१२) गिरणीस प्राप्त झालेल्या भागभांडवळलाचा तसेच गिरणीकडे शिल्लक असलेल्या रकमेचा 
गिरणी योग्य प्रकारे विनियोग करते किंवा नाही याबाबत संचालक Tala यांनी नियंत्रण ठेवावे. 

१३) सूतगिरणीने भांडवली वस्तु खरेदी करण्यापूर्वी यापूर्वी खरेदी केलेल्या अशा वस्तुंची 
यथास्थित नोंद Dead Stock रजिस्टर मध्ये घेण्यात यावी. याबाबत संचाळक वद्त्रोद्योग यांनी 
नियंत्रण करावे. 

१४) प्रस्तुत गिरणीने खरेदी केलेल्या वस्तू प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यानंतरच संबंधितांना देयक अदा 
करावे. याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग यांनी नियंत्रण करावे. 

१५) सहकारी सूत गिरण्यांच्या खरेदीबाबत खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे 
अदा करावी. 

१६) खरेदी विषयक प्रक्रिया अद्यावत शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. 
भांखस २०१४/ प्र.क्र.८२/ भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ मधील तरतुदीनुसार 
करण्यात यावी. 

१७) सूतगिरणीची उभारणी विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावी. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.४/टेक्स-१ (ब) 


१८) सहकारी सूतगिण्यांवर शासकीय अधिकारी नेमण्याबाबतचा प्रस्ताव विचाराधीन असून 
याबाबतचा अंतिम निर्णय सर्व सूतगिरण्यांना बंधनकारक राहील. 
१९) सूतगिरणीच्या सर्व सभासदांचे आधार लिक करणे बंधनकारक राहील याबाबतची 
कार्यवाही संचालक वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी तातडीने करावी. 
शासकीय भाग भांडवलाची परतफेड विहित वेळेत गिरणीमार्फत होईल यासाठी आवश्‍यक 
असलेली सर्व दक्षता संचालक TAIT, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
घ्यावी . 


४. याशासन निर्णयाद्वारे मंजूर केलेल्या शासकीय भागभांडवलाची रक्‍कम रु. ४,५३,०६,०००/- 
(रु. चार कोटी त्रेपन्न लाख सहा हजार फक्त) चोपडा तालुका शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., 
तालुका चोपडा, जिल्हा जळगांव (CHOPDA TALUKA SHETKARI SAHAKARI SOOTGIRNI 
MARYADIT, CHOPDA, DIST. JALGAON) या सूतगिरणीच्या बँक खाते क्र. आय.डी.बी.आय. 
बँक, चोपडा शाखा, चालू खाते क्र. ४९९१०२००००००७९० मध्ये RTGS द्वारे जमा करावी. गिरणीने 
प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चासंदर्भात, शासन निर्णय, क्रमांक सूतगि- 
१२००/११७१३/प्र.क्र.४२६/टेक्स-१(ऑओ),दि. १५.६.२००६ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या 
राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घ्यावी. 


५. या सूतगिरणीस मिळालेले अर्थसहाय्य हे गिरणीचा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीच उपयोगात 
आणणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. या अर्थसहाय्याचा दुरुपयोग केल्यास, संस्थेच्या संचालक 
मंडळावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल व संस्थेला दिलेले अर्थसहाय्य एकरकमी वसूल 
करण्यात येईल. तसेच अशा प्रकरणी संबंधित संचालक मंडळास व्यक्ति: जबाबदार धरण्यात 
येईल. त्यामुळे गिरणीच्या संचालक मंडळाने गिरणीच्या खर्चावर कडक नियंत्रण ठेवावे व अनावश्‍यक 
खर्च टाळावा. 


६. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक १८.४.२०१७ अन्वये, 
“३२-अंशदाने” या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाळे असून सदर 
परिपत्रकातील परिच्छेद ७ ते १८ पैकी ११, १२, १३, १६, १७ व १८ मधील तरतूदी या प्रकरणी लागू 
नाहीत. परिच्छेद ७ अ, ७ब, ७क, ८, ९, १०, १४ व १५ मधील तरतूदी या प्रकरणी लागू असून सदर 
तरतुदींची सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे पूर्तता हात आहे. 

७ -अ) एखाद्या योजनेस / प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देणे :- चोपडा तालुका शेतकरी 
सहकारी सूतगिरणी मर्या., तालुका चोपडा, जिल्हा जळगांव या सूतगिरणीचा शासन निर्णय क्र. 
सुतगि- १५९२/प्र.क्र.१/टेक्स-१, दिनांक १५/१०/१९९२ अन्वये आठव्या पंचवार्षिक योजनेत शासन 
अर्थसहाय्यासाठी समावेश करण्यात आला आहे. 

७-ब) नियतव्यय उपलब्धता :- प्रस्तुत शासन निर्णयाच्या परिच्छेद१०.२) मध्ये नमूद केलेल्या 
लेखाशीर्षाखाली नियतव्यय अर्थसंकल्पित आहे. 

७-क) व ८) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं- २०१७/ 
प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि. १८.४.२०१७ अन्वये “32 अंशदाने” या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास 
वित्तीय अधिकार प्राप्त आहेत. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.४/टेक्स-१ (ब) 


९) पूर्वी खर्च केलेल्या अनुदानाबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्रे :- सदर सुतगिरणीस यापूर्वी 
दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये रु. ७०६.३८ लाख इतके तसेच एकूण ७ 
हप्त्यांमध्ये रु. २१७१.६१ लाख इतके शासकीय भाग भांडवल प्राप्त झाळे आहे. त्या अनुषंगाने सदर 
सूतगिरणीने जानेवारी, २०१६ अखेर प्रकल्पाच्या उभारणीवर एकूण रु. ४३८४.०७ लाख खर्च केळे 
असल्याबाबत विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१, सहकारी संस्था (सूतगिरण्या), अमरावती यांनी प्रमाणित 
केले आहे. 

१०) संक्षिप्त देयक प्रलंबितता :- सदर लेखाजीर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक तपशीलवार 
देयक सादर करण्यासाठी प्रलंबित नाही. 

११) बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्रशासकीय / तांत्रिक मान्यता :- सहकारी 
सूतगिरण्यांच्या यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घेण्यात येते. 

१२) कार्यालयीन खरेदीसाठीची कार्यपद्धती :- खरेदी विषयक प्रक्रिया अद्यावत शासन निर्णय, 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस २०१४/ प्र.क्र.८२/ भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक १ 
डिसेंबर, २०१६ मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावी या अटीचा उल्लेख शासन निर्णयात केला आहे. 


७. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दिनांक १० मे, २०१६ 
मधील परिच्छेद- ब मधील २) नुसार, वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं- २०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, 
दि.१८.४.२०१७ च्या परिशिष्टातील अनु. क्र. १, २, ४, ५, ६, ७ या प्रकरणी लागू नसल्याने व 
परिशिष्टातील अ.क्र. ३ बाबत नमूद करण्यात येते की, सदर योजना ही नियमित स्वरुपाची राज्य 
योजनांतर्गत योजना असल्याने तसेच योजनेच्या स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये बदल होत नसल्याने व 
“3२- अंशदाने” या बाबीखाली शासकीय भाग भांडवलाचे वितरण सदर प्रकरणी करीत असल्याने 
नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीची आवश्‍यकता नाही. 


८. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण - २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दिनांक Io मे, २०१६ 
मधील परिच्छेद- ब मधील ३) नुसार, वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं- २०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, 
दि.१८.४.२०१७ सोबतच्या परिशिष्टातीळ अनु. क्र. ३ मधील तरतुदी विचारात घेता योजनेच्या 
स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये बदल होत नसल्याने नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीची 
आव्यकता नाही. 


९. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दिनांक १० मे, २०१६ 
मधील परिच्छेद-ब मधील ३ नुसार, वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/ प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि. 
१८.४.२०१७ सोबतच्या परिशिष्टातील अनु. क्र. ८ संदर्भातील तपासणी सूचीमधील या प्रकरणी लागू 
असलेल्या मुद्दयांची पूर्तता होत आहे. 


१०. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दिनांक १० मे, २०१६ 
मधील परिच्छेद- अ) नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:- 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं- २०१७/ 
प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि. १८.४.२०१७ अन्वये “३२ अंशदाने” या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास 
अधिकार प्राप्त झाले असून सदर परिपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी 
पूर्तता होत आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.४/टेक्स-१ (ब) 


२) मंजूर निधी :- "मागणी क्रमांक - व्ही-३, ४४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च - (१९०) 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य 
योजनांतर्गत योजना - (००) (०५) सहकारी सूत कताई गिरण्यांना भाग भांडवली अंशदान (४४२५ 
०३३८), 32 अंशदाने"या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतूद रुपये 
५२,००,००,०००/- (रुपये बावन्न कोटी फक्त) असून सुधारित अंदाजान्वये रु. ४१,६०,००,०००/- 
इतका निधी प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी आतापर्यंत रु. १८,७०,०४,०००/- इतका निधी खर्च झाला 
आहे व रु.२२,८९,९६,०००/- इतका निधी शिल्लक आहे. 

३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे:- 
सदर सूतगिरणीस आर्थिक वर्ष सन २०१४-२०१५ पासून शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यात 
आलेले नाही. तसेच वित्त विभागाच्या दि. १८.४.२०१७ च्या परिपत्रकान्वये सदर सूतगिरणीस यापूर्वी 
वितरीत केलेल्या शासकीय भागभांडवलाच्या रकमेपैकी ७५% रक्कम खर्च करणे बंधनकारक आहे. 
सूतगिरणीने यापूर्वी वितरीत केलेल्या शासकीय भागभांडवळलापैकी ७५% रक्कम खर्च न केल्यास या 
आदेझान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या शासकीय भागभांडवलाची रक्‍कम सूतगिरणीस 
प्रकल्पासाठी खर्च करता येणार नाही याबाबत संचालक, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी नियंत्रण ठेवावे. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या ळेखाशीर्षांतर्गत १ 
वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही :- या योजनेखाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली १ वर्ष जुने 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा 
येणे रक्कम समायोजित करण्यांत आली आहे :- लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर 
करावे :- लागू नाही. 

७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा:- सूतगिरणीच्या स्थापत्य बांधकामाच्या निविदांना मंजूरी 
देण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर समितीची मान्यता घेऊनच 
सूत गिरणीने बांधकाम व यंत्रसामुग्री खरेदी करणे बंधनकारक आहे. 

८) अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यापूर्वी अशा खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत :- सहकारी 
सूतगिरण्यांच्या यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घेण्यात येते. 

९) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा:- उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय, क्र. भांखस- 
२०१४/प्र.क्र.८२/ भाग 8॥/ उद्योग-४, दि. १.१२.२०१६ मधील तरतुदीनुसार खरेदी विषयक प्रक्रिया 
अवलंबिण्यात यावी असा उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. 

qo) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी :- याबाबतचा 
उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. 

११. चोपडा तालुका शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., तालुका चोपडा, जिल्हा जळगांव 
(CHOPDA TALUKA SHETKARI SAHAKARI SOOTGIRNI MARYADIT, CHOPDA, DIST. 
JALGAON) या सूतगिरणीस या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या रु. ४,५३,०६,०००/- 
( रु. चार कोटी त्रेपन्न लाख सहा हजार फक्‍त ) इतक्या शासकीय भागभांडवलाचा खर्च "मागणी 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.४/टेक्स-१ (ब) 


क्रमांक - व्ही-३, ४४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च - (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांतील गुंतवणूका, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना - (००) (04) 
सहकारी सूत कताई गिरण्यांना भाग भांडवली अंशदान (४४२५ ०३३८), ३२ अंशदाने" या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध झालेल्या 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 

१२. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु रु. ४,५३,०६,०००/- (रु. चार कोटी त्रेपन्न 
लाख सहा हजार फक्त) इतकी रक्‍कम चोपडा तालुका शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., तालुका 
चोपडा, जिल्हा जळगांव (CHOPDA TALUKA SHETKARI SAHAKARI SOOTGIRNI 
MARYADIT, CHOPDA, DIST. JALGAON) या नावाने अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून 
आहरीत करुन प्रस्तुत सूतगिरणीच्या आय.डी.बी.आय. बँक, चोपडा शाखा, जळगांव, चालू खाते क्र. 
४९९१०२००००००७९० मध्ये RIGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता श्री. र. गं. 
TE, कार्यासन अधिकारी Ca), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - 
४०० ०३२ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, श्री. ब. 
बा. चव्हाण, सह सचिव (सूतगिरणी), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई- 
४०० ०३२ यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यानुसार सदर सहकारी 
सूतगिरणीस शासकीय भाग भांडवलाची रक्‍कम RTGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 


| बँकेचे नाव व शाखा खाते क्रमांक एम.आय.सी.आर. | आय.एफ.एस.सी. 
क्रमांक क्रमांक 
ID.B.I.Bank, | Chopada | 499102000000790 mae IBKL0000499 
Branch, Dist. Jalgaon 


१३. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, 
दि. १८.४.२०१७ अन्वये विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०४०२१५४६५२१८०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by Pramod D. Tt 
it Of Maharasht 
Marketing And Textile Depart it, postalCode=400032, 


P ra mM 0 d D Ls T Uu p e 9 पाक ग 5b1d488527383f61acb2a10cO 
mod 


Ob8e97 18dcbbc845a30f9b, 
Date: 2018.04.02 15:51:39 +05'30' 


(प्रमोद द. तुपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
महालेखापाल, (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

प्र.स.(वस्त्रोद्योग)यांचे स्वीय सहाय्यक,सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
कार्यासन अधिकारी (रोखझाखा) (४ प्रतींसह),सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई -३२. 


०७८ “७ AD _O 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.४/टेक्स-१ (ब) 


षु 1 


on 0 © 


अवर सचिव, १७-स/कार्यासन अधिकारी,१६-स, सहकार,पणन व deer विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई -३२. 

वित्त विभाग, व्यय-२ / अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

नियोजन विभाग, कार्यासन-१४३१, मंत्राळय, मुंबई-३२ 


. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


संचालक वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


१०.प्रादेशिक उपसंचालक, वस्त्रोद्योग, जळगांव 

११.जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगांव 

१२.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१३.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

१४.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रती), 

१५.शाखा व्यवस्थापक, बँक ऑफ इंडिया, शिराळा शाखा, जि. सांगली. 

१६.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्यादित, वकीळ हाऊस, 


मुंबई 


१७.चेअरमन, चोपडा तालुका शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., तालुका चोपडा, जिल्हा 


जळगांव. 


१८. निवडनस्ती (टेक्स १- बो/ टेक्स-१ (ओ). 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.४/टेक्स-१ (ब) 


शासन निर्णय क्र. शाभाभा- १११७/प्र.क्र.४/ टेक्स-१ (ब), दि. ३१ मार्च, २०१८ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र - अ 


चोपडा तालुका शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., तालुका चोपडा, जिल्हा जळगांव. 


अ.क्र. | शासकीय भागभांडवलास मंजूरी दिल्याचा शासन आदेशा क्रमांक | रक्‍कम (रु. 
व दिनांक लाखात) 
Ly सूतगि-११९४/प्र.क्र.७9८/टेक्स-१, दि. १७ जून, १९९४ २००.०० 
२ | सूतगि-११९७/प्र.क्र.२७९/टेक्स-१, दि. ३१ मार्च, १९९८ ५०.०० 
३ | सूतगि-११०६/प्र.क्र.८३/टेक्स-१ (अ), दि. ३० मार्च, २००७ ३०.०० 
४ | सूतगि-११०८/प्र.क्र.७०(२८)टेक्स-१ (अ), दि. ७ जून, २००८ ३००.०० 
५ | सूतगि-१२०९/प्र.क्र.३४/टेक्स-१ (बो, दि. ३१ मार्च, २००९ ६००.०० 
६ । सूतगि-११०९/प्र.क्र.१३३(१)/टेक्स-१ (ब), दि. ३१ मार्च, २०१० २८५.२३ 
७ | सूतगि-१११०/प्र.क्र.९५(१)/टेक्स-१ (ब), दि. ३० जून, २०१० ७०६.३८ 
एकूण २१७१.६१ 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


